महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-०११७/प्र.क्र.४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१७. 


विषय :- रेल्वे पोलीस मुख्यालय, अजनी, नागपूर येथे प्रत्येकी दोन लगतची लहान 
निवासस्थाने एकत्र करुन त्यांची दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ दुरुस्ती-कार्यक्रम-आढावा/ ३७१/ ०९, दिनांक 
२१.१०.२०१६. 


ज्ञापन :- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी रेल्वे पोलीस मुख्यालय, अजनी, 
नागपूर येथे प्रत्येकी दोन लगतची लहान निवासस्थाने एकत्र करुन त्यांची दुरुस्ती करण्याचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी, उप-विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप-विभाग Hy, 
नागपूर, यांनी सन २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.१,३३,८०,८२३/- इतक्या 
खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे अंदाज कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग-१, नागपूर आणि अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नागपूर, यांनी 
साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासले आहेत व त्याप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, रेल्वे पोलीस मुख्यालय, अजनी, नागपूर येथे प्रत्येकी दोन लगतची 
लहान निवासस्थाने एकत्र करुन त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी रु.१,३३,८०,८२३/- इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये या अटीवर, 
याद्वारे, मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग- मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (००) (00) (09), जिल्हा पोलीस बल, (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, या खाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६८/इमा-२, 
दिनांक ०९.०३.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११७/प्र.क्र.४/पोल-७. 


9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७०४०३१७३१२६६४२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 
DN: c=IN, o=Government Of 


Swa p al i | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3a 


G O a | B O rs e d582f9b876d443b2654088832e43dcad 
21052१, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.04.03 17:32:53 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 
q 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नागपूर. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-१, नागपूर. 

) 

) 

) 


AN AD 


ioe 


o~ 


षु 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
८) निवड फाईल (पोळल-७). 


an 


पृष्ठ २ पैकी २ 


